सन २०१८-१९ या वर्षातील प्रत्यर्पित होणारी तरतूद 
(दत्तमत)(अनिवार्य) 
मागणी क्रमांक व्ही-६, 
“७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्ज ” 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-आसुअं/प्रत्यर्पि/(प्र.क्र.१३९/२०१८)/१७स 
दालन क्रमांक-६,तळ मजला,(विस्तार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-१५ मार्च, 2098 


शासन निर्णय :- 

सन २०१८-१९ सहकार,पणन Fg gale विभागाच्या नियंत्रणाखालील मागणी क्रमांक व्ही-६ 
“७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे ” या लेखाशीर्षाखाळी एकूण अनुदानापैकी अनिवार्य 
रु.६७,६२,०००/- (अक्षरी रुपये सदुसष्ठ लाख IAS हजार मात्र) (दत्तमत) एवढी तरतूद सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे प्रत्यार्पित करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 
२. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी करण्यात येते की, परिच्छेद-१ मध्ये प्रत्यार्पित 
केलेली रक्‍कम विशोष शीर्ष “ राखीव दत्तमत ” या शिर्षाखाली ठेवावी. 


ae सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०५०३१५२३५७३३०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SEEMA BABAN DN: CN = SEEMA BABAN JADHAV, C = IN, S = 


arashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = CO OPERATION MARKETING 


JADHAV Date: 2019.05.03 19:99:26 +050" 
(सी.ब.जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. महालेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई. 

३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
. अधिदानव लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. मा.प्रधान सचिव (सहकार) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 
. मा.प्रधान सचिव (पणन) सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 

८. मा.सचिव Gare) सहकार, पणन व Tela विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 

९. सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. उप सचिव/कार्यासन अधिकारी (आस्था-१) सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१२. वित्त विभाग (व्यय २/ अर्थसंकल्प २/१३), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१३. निवडनस्ती का.क्र.(१७स). 


1211228 ‘ppb 1219३11808 36-10 
RY ०४५७) (३०)(०० ! 
(५९९४ ०४१७) Qo)loo)dod i eae 
(५22४ ०४७७) (8०)(००)४० शाक 


